महाराष्ट्र Wd मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत 
दुग्ध तंत्रज्ञान महाविद्यालय, उदगीर येथील 
महाविद्यालय इमारतीच्या बांधकामाच्या प्राथमिक 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक मपवि २०२१/प्र.क्र.८५/पदुम 2 (ATHY) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक्र : २१ मार्च, २०२२. 


वाचा :- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. मपवि २००९/ प्र.क्र. ४१३/०९/ पदुम ४, 

दिनांक २६ ऑक्टोबर, २००९ 

२) पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. १७७/तां.क.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ 

३) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शा.निर्णय क्र. बीडीजी २०१७ /प्र.क्र.६० /इमा-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ 

४) कुलसचिव, महाराष्ट्र WI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे जा.क्र.मपमविवि / 
बांधकाम/८९८/२०२१, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीचे पत्र 

५) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २४/०२/२०२२ रोजी झालेल्या सचिव 
समितीच्या बैठकीचे इतीवृत्त 


प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र पश्रु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत उदगीर, जिल्हा लातूर येथे दुग्धतंत्रज्ञान 


महाविद्यालयास शैक्षणिक वर्ष २००८-०९ पासून परवानगी देण्यात आलेली आहे. सदर 


महाविद्यालयासाठी इमारत नसल्यामुळे महाविद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करण्याची आवश्‍यकता 


होती. तद्नुषंगाने कुलसचिव, महाराष्ट्र wy व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने संदर्भाधीन दि. १६ आक्टोबर, 


२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दुग्धतंत्रज्ञान महाविद्यालय, उदगीर, जि. लातूर येथील महाविद्यालयाच्या 


इमारतीचे प्राथमिक अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर बांधकाम रु. १५.०० कोटी पेक्षा अधिक 


असल्याने सदर प्रस्तावाची छाननी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करुन, त्यास मा. मुख्य सचिवांच्या 


अध्यक्षतेखालील सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक होते. समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार उक्त 


महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकाम खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासन स्तरावर 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२१/प्र.क्र.८५/पदुम 2 (ATHY) 
शासन निर्णय - 


महाराष्ट्र WI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत दुग्धतंत्रज्ञान महाविद्यालय, उदगीर, 


जि. लातूर ह्या महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या प्राथमिक अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम 


विभागाने केलेल्या छाननीच्या अनुषंगाने मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील सचिव समितीच्या 


दिनांक २४/०२/२०२२ रोजीच्या बैठकीत रु. ५९.१८ कोटी (रुपये एकोणसाठ कोटी अठरा लक्ष फक्त) च्या 


प्राथमिक अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. तदनुसार उक्त महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी 


रु ५९.१८ कोटी इतक्या प्राथमिक अंदाजपत्रकास खालील अटी/ शार्तीच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे. बांधकामाचा तपशील परिशिष्ट “अ” येथे जोडल्या प्रमाणे राहील. 


9) 


99) 


सदर प्रस्ताव महाराष्ट्र TY व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत दुग्ध तंत्रज्ञान महाविद्यालय, उदगीर 
येथील नवीन महाविद्यालय इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. प्रस्तावित इमारत G + २ 
असून, त्यांचे क्षेत्रफळ १३३०४.९८ चौ.मी. असून बांधकामाचा दर रु २६०००/- प्रति चौ.मी. आहे. 
सदर कामाचे AHR शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञाकडून करण्यात आलेले आहे. 

सदर प्रस्ताव सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 

प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग डेअरी टेक्नॉंलॉजीच्या अटीस 
अधीन राहून अंदाजित रु. ५९.१८ कोटी इतक्या किमतीस मान्यता राहील. 

काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून 
मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. १७७/तां.क.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च कृषि व पदूम विभागाने त्यांच्या उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७ /प्र.क्र.६० /इमा-२, दि. ७ जुले, 
२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

सदर कामाच्या अंदाजपत्रकास उपभोक्ता विभागाच्यावतीने सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे साक्षांकन 
आवश्यक आहे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२१/प्र.क्र.८५/पदुम 2 (ATHY ) 

~ 92) कामाचे नकाशे खाजगी ARMAS केले असून दुग्ध तंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या मानका प्रमाणे 
THR सुसंगत असल्याचे विद्यापीठाने खात्री करुन घ्यावी. 

२. या बाबीकरिता येणारा खर्च महाराष्ट्र Vay व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाला “मागणी क्रमांक डी -४, 


२४०३ पशुसंवर्धन, १०९ विस्तार व प्रशिक्षण, (००) (१९) महाराष्ट्र Val व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची 


स्थापना, (२४०३ २०९२) कार्यक्रमांतर्गत, ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)” या ळेखाशीर्षाखाळी 


अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. Blame निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७१/२०२१/इमारत-२, 


दिनांक १४/१२/२०२१ व मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील सचिव समितीच्या दिनांक 


२४/०२/२०२२ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत प्रदान केलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, उपविभाग- पाच अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका 


अंतर्गत परिच्छदाखालील प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारातील अ.क्र. १, महाराष्ट्र सार्वजनिक 


बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ समोरील तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर कामाची सुरुवात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१///.॥॥१॥8॥/951॥१.9०५.) या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०३२११३०२१०९५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
CHANDRAKALA 


DEVRAM GAVIT a 
(चंद्रकला गावित) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


. आयुक्त, BRAM, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. कुलगुरु, महाराष्ट्र पश्ु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

. कुलसचिव/नियंत्रक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
५. महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२१/प्र.क्र.८५/पदुम 2 (ATHY) 
७. कार्यासन (१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ 
८. कार्यासन(व्यय २, वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ 
९. कार्यासन (इमारती-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ 
qo. निवड नस्ती/ पदुम -२ (ATHY). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२१/प्र.क्र.८५/पदुम 2 (ATHY) 
परिशिष्ट - “अ 
महाराष्ट्र Wd मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत दुग्ध तंत्रज्ञान महाविद्यालय, उदगीर, जि. लातुर या 
महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या खर्चाचा बाबनिहाय तपशिल 


no. Particulars of Scope eS 
A) 


ESSENTIAL ITEMS 


1 |(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
College Building ( Ground + 2 Floor) 13304 18/Sq. M 
Total B.U.A.=| 13304.18 


{b) Fuel Gas Pipeline 

(९) Bio Digester 

[ग Rain Roof Water Harvesting 
{e) Ramp For Handicaps 

शी Furniture 13304_18x70%=9313 


Compound Wail & Gate (Rmt) 
{ii} intemal Roads (Rmt} 

{iii} Oevetopment of Ground, Horticutture 
(iv) Parking 

(v) Retaining Walt 

(vi) Land Scaping 

(vii} Soil Investigations & Detail Land Survey 
(viii) CC Drains and C/D Works 


Undergound Water Tank for R/W Harvesting (Cu.M) 
Water Main Storage, and pump house, bore weil etc. 
Air Conditioning 

(शी 
External Toilets 
AB Room, Area fighting, Pumps, Generator 
Watch Room, Flag Post & Gardning 


» 


Po 00८1 Cost (P= (A) + (B)+(C)| 46, 79,93, 069) 
______________ 


ota 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC AtB+C+D 59,18,07,787 
Say Rs. Lakhs 5918.08 


Rs ____26,000 /Sqm 
Rs 2,973 /Sqm 
Rs 1,300 /Sqm 


{i} Bldg Proper Cost 
(ii) Elect. Work 
(ili) Water Supply 


(७) For (७ + (ii) + (आ) Rs ______30,273 /Sqm 
(५) Total Project Cost = TPC + Area (as per “a”) ‘= Rs 44483 /-Sqm 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


